वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-दुसरा 
नक्षलग्रस्त गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांसाठी 
विशेष उपाययोजना - वित्तीय प्राधिकार प्रदान 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस-२४१०/प्र.क्र.२९३/१०/बीयुडी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०११. 


वाचा:-शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५.५.२००९. 


प्रस्तावना : राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी कायदा व सुव्यवस्था चोख ठेवून राज्यात शांतता व 
सुरक्षा अबाधित राखणे पोलीसांचे कर्तव्य आहे. राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात तैनात करण्यात आलेल्या पोलीसांना 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने नेहमी सज्ज व सतर्क रहावे लागते. नक्षलग्रस्त भागात नक्षली कारवाया 
रोखण्यासाठी बऱ्याच वेळेला वाहनांची कमतरता भासते. नक्षली भागातील पोलीस ठाणी वा निवासी इमारती त्यांचे बांधकामाबाबत 
मंजूरी देण्याबाबत पोलीसांना सिमित अधिकार असल्याने बऱ्याचदा निर्णय घेण्यास विलंब लागतो. तसेच नक्षल हल्ल्यात गंभीर 
जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना खाजगी रूग्णालयात तातडीने दाखल करून उपचार घेण्यासाठी इम्प्रेस निधीची आवश्यकता 
भासते. त्याचप्रमाणे नक्षली भागात अनेकदा आकस्मिक खर्चासाठी उपलब्ध केलेली रक्‍कम फारच अपुरी असते. यासाठी 
नक्षलग्रस्त गडचिरोली ब गोंदिया जिल्ह्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे अंतर्गत पोलीस उप महानिरीक्षक गडचिरोली परिक्षेत्र, 
गडचिरोली ब पोलीस आयुक्‍त, नागपूर तसेच पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय : राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलीसांना नेहमी सज्ज व 
सतर्क रहावे लागते. नक्षलग्रस्त भागात अचानक उद्‌भवलेल्या परिस्थितीच्या प्रसंगी पोलीस उप महानिरीक्षक, 
गडचिरोली परिक्षेत्र पोलीस आयुक्‍त,नागपूर व नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोलीस 
अधीक्षक यांना खालील प्रमाणे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे 


य अधिकार नियम | अधिकाराचा | प्रदान केलेल्या | प्रदान करण्यात येत 
पुस्तिका, १९७८ मधील | वापर करण्यास वित्तीय असलेले वित्तीय 
भाग क्रमांक व सक्षम असलेले | अधिकारांची अधिकार 
उप विभाग क्रमांक अधिकारी प्रचलित मर्यादा 

भाग पहिला, 
उप विभाग २ 


उप-विभाग-५ 


१... ९”... |... 
१ २व७ |१ १) स्वत १) प्रतिवर्ष 
(वरखर्च) मंजूरी देणे उपमहानिरीक्षक | कार्यालयासाठी | रु.५ लाख पर्यन्त 
महाराष्ट्र आकस्मिक गडचिरोली प्रतिवर्षी (निधी 
खर्च नियम १९६५ रु.६०,०००/- । उपलब्धतेच्या 
मधील नियम १९ yaa अटीच्या अधिन 
परि.४ मधील राहून) 


आकस्मिक खर्चाच्या 
बाबी, 


2) पोलीस २) स्वतःच्या | 2) प्रतिवर्षी 


अधीक्षक, कार्यालयाच्या ।रु २ लाख 
गडचिरोली/ उपयोगासाठी । पर्यन्त. 
गोंदिया/'चंद्रपूर | प्रतिवर्षी (निधी 
(नक्षलग्रस्त रु.६०,०००/- | उपलब्धतेच्या 
विभागापुरते पर्यन्त अटीच्या अधिन 
मर्यादित) राहून) 


१) प्रतिवर्षी 
रु.एक लाख 
मर्यादेपर्यन्त 


१) पोलीस 
उपमहानिरीक्षक, 
गडचिरोली 


अवजारे, किरकोळ 
साधनसामग्री उपकरण 
संच आणि दळणवळण 
साधनसामग्री विकत 

घेण्यास मंजूरी देणे 


३) प्रतिवर्षी 
रु.१ लाख 
मर्यादेपर्यन्त 


३) पोलीस 
अधीक्षक 
गडचिरोली/ 
गोंदिया/'चंद्रपूर 
(नक्षलग्रस्त 
विभागापुरते 
मर्यादित) 


स्थायी अग्रिमाची १२ ५६ १) पोलीस १) त्यांच्या १) प्रतिवर्षी 
रक्‍कम निश्‍चित करणे महासंचालक  । दुय्यम रु.१ लाख 
कार्यालयाच्या । पर्यन्त 
(नक्षलग्रस्त हल्ल्यात संदर्भात (निधी 
गंभीर जखमी झालेल्या रु.१०,०००/- | उपलब्धतेच्या 
पोलीस च्या अटीच्या अधिन 
अधिकारी/कर्मचा-यांवर मर्यादेपर्यन्त  । राहून) 
तातडीने उपचार किंवा 
होण्यासाठी लेखापरीक्षा 
रुग्णालयात अग्रिम अधिका-याने 
भरता यावा म्हणून सूचित केलेली 
इम्प्रेस निधी उपलब्ध रक्‍कम यापैकी 
करण्याबाबत) जी कमी 
असेले त्या 


रक्‍कमेएवढी. 


महाराष्ट्र राज्यातील 
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 
आवश्यक त्या 
तातडीच्यावेळी (Wet 
Lease with crew 
and fuel) या 
तत्वावर खाजगी 
हेलिकॉप्टर भाडयाने 
घेणे 

महाराष्ट्र राज्यातील 
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 
आवश्यक त्या 
तातडीच्यावेळी 
अडचणीत सापडलेल्या 
किंवा जखमी पोलीस 
अधिकारी / कर्मचारी 
यांना सुरक्षित स्थळी 
हालविण्यासाठी 
हेलीकॉप्टरची 
आवश्यकता 
आहे) 


भासत 


१३ 


नवीन 
शक्‍ती 


२) पोलीस 
उपमहानिरीक्षक 
गडचिरोली 
परिक्षेत्र /पो लीस 
आयुक्‍त, नागपूर 


३) पोलीस 
अधीक्षक, 


| गडचिरोली/ 


गोंदिया/ चंद्रपूर 
(नक्षलग्रस्त 
विभागापूरते 
मर्यादित) 

गृह विभाग 


2) वरील | २) प्रतिवर्षी 


प्रमाणे 


3) वरील 
प्रमाणे 


रु.५०,०००/- 


पर्यन्त. 


३) प्रतिवर्षी 
रु.२५,०००/- 
पर्यन्त. 


प्रतिमहा रु.१.५ 
कोटी पर्यन्त. 
प्रस्तुत वित्तीय 
शक्‍ती संदर्भात 
गृह विभागाच्या 
स्तरावर निर्णय 
घेण्यात यावा. 
तसेच 
आवश्यकता 
असल्यास 
उच्चाधिकार 
समिती 
/मा.मंत्रीमंडळाची 
मान्यता घेण्यात 
यावी. 


(हेलिकॉप्टर 


(Wet Lease 
with crew and 
fuel) या तत्वावर 
खाजगी 
हेलिकॉप्टर 
भाडयाने 
घेतल्यास ते 
पूर्णवेळ उपलब्ध 
होईल या 
अटीच्या अधिन 
राहून) 


शासकीय नागरी १) पोलीस १) रु.२ लाख =| 9) रु.२५ लाख 


बांधकामांना ( पोलीस उपमहानिरीक्षक, । पर्यन्त पर्यन्त 
स्टेशन्स इमारती, गडचिरोली (निधी 

दूरक्षेत्रे इमारती,पोलीस परिक्षेत्र उपलब्धतेच्या 
चौकी कंपाऊंड वॉल, अटीच्या अधिन 
निवास उपयोगी राहून) 


इमारती आणि 
शासकीय गृहे या 


व्यतिरिक्त इतर २) पोलीस २) रु.र२ लाख | 2) रु.२ लाख 
बांधकामे तसेच अधीक्षक, पर्यन्त 
सुरक्षेसंबंधी उपाय गडचिरोली / 


योजना ड्‌. ) गोंदिया /चंद्रपूर 
प्रशासकीय मान्यता 
देणे. 

(बांधकामांना 
प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याबाबत) 
किरकोळ नागरी 
बांधकामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणे. 

विद्युत पुरवठा व 
पिण्याच्या पाण्याचा 
पुरवठा इ. बाबीसह) 


अटीच्या अधिन 
राहून) 


१) पोलीस 
उपमहानिरीक्षक 
गडचिरोली 
परिक्षेत्र 


१) रु.१० लाख 
पर्यन्त 


उपलब्धतेच्या 
अटीच्या अधिन 
राहून) 


२) पोलीस २) रु.१० लाख | २) प्रतिवर्षी रु. 


अधीक्षक, पर्यन्त १० लाख 

गडचिरोली/ पर्यन्त 

गोंदिया/ चंद्रपूर (निधी 
उपलब्धतेच्या 
अटीच्या अधिन 


राहून) 


पोलीस 
उपमहानिरीक्षक, 
गडचिरोली 

परिक्षेत्र 


रू.३०,०००/- 
पर्यंत 


निधो उपलब्धतेच्या 
मर्यादेत खाजगी aed 
भाडयाने घेण्याचे पूर्ण 
अधिकार 


२. हे आदेश शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


३. प्रस्तुत प्रदानित करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर अर्थसंकल्पीय अनुदान उपलब्ध असल्यास 
करण्यात यावा. 


7 प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९७/विनियम, दिनांक २९ जानेवारी, 2099 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदरं शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०२०३२१२८२९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ऱ्य os 3 


(सतीश ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता)-.१/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र. 

पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर.नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (अर्थ-११/व्यय ७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (पोल-७ /पोल-४) 

उप सचिव, गृह विभाग (विशा-१ ब), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (बीयुडी-१) 


